सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्‍यातील इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२फेब्रुवारी,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे/का-२/रेशा/२८/७७०/२०१९, दि.०५/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये सातारा जिल्ह्यातील फळटण तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, फळटण यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, फलटण यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, फलटण यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


quad 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) | क्रमांक 
प्रजिमा ६ ते रावडी कुसूर तरडगाव इतर (०/०० ते १४/४००) | १४.४०० प्रमुख 
आरडगाव ते प्रजिमा ४ रस्ता जिल्हा कि.मी. जिल्हा 
मार्ग ।१४.४०० कि.मी. मार्ग-१०४ 
१० 
प्रजिमा ८ वाघोशरी वडगाव मलवडी इतर (0/00 ते १३/०० | १३.०० प्रमुख 
खडकी नांदल ते प्रजिमा ८ रस्ता जिल्हा | १३.०० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१०५ 


१२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


३. | प्रजिमा ६ मुरूम पिपळवाडी इतर (०/०० ते १६/५००) 
फडतरवाडी ते प्रजिमा १ रस्ता. जिल्हा | 9§.400 कि.मी. | 9§.400 प्रमुख 
मार्ग कि.मी जिल्हा 
de मार्ग-१०६ 
कुसूर ते तडवळे खराडेवाडी निंभोरे । ग्रामीण १३.०० प्रमुख 
४. । प्रजिमा ९ रस्ता. मार्ग (५/०० ते १८/००) कि.मी. जिल्हा 
१८ १३.०० कि.मी. मार्ग-१०७ 
षु. ग्रामीण (०/०० ते ७/००) =| १४ प्रमुख 
रा.मा.६० ते दुधेबावी तिरकवाडी मार्ग =| ७.००कि.मी. ।कि.मी जिल्हा 
सोनवडी बु.ते विडणी राजाळे प्रजिमा | १८३ मार्ग-१०८ 
७ रस्ता ग्रामीण | (०/०० ते ७/००) 
मार्ग ७.०० कि.मी. 
(9५ 
६. । प्रजिमा ९ फडतरवाडी सोमंथळी ग्रामीण (२/०० ते २०/००) | १८.०० 
(जुनी रेल्वे लाईन) ते प्रजिमा ८७ रस्ता. मार्ग १८.०० कि.मी. | कि.मी. प्रमुख 
३४ जिल्हा 
मार्ग-१०९ 
७. ।प्र.रा.मा.१५ ते घाडगेमळा ग्रामीण (०/०० ते १/७०० । १.७०० प्रमुख 
मुळीकवाडी सासवड भूरकवाडी मार्ग |।१.७०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
पवार मळा रस्ता. २५५ मार्ग-११० 
ग्रामीण (०/०० ते २/५००) | 2.400 
मार्ग ।२.५०० कि.मी. ।कि.मी. 
२८५ 
ग्रामीण (०/०० ते 9/00) ।१.०० 
मार्ग ।१.००कि.मी. कि.मी. 
२८४ 
ग्रामीण (०/०० ते ३/९००) | 3.200 
मार्ग ।३.९०० कि.मी. ।कि.मी. 
262 
ग्रामीण (0/00 ते 8/200) | ४.२०० 
art =| 8.200 feat. ।कि.मी. 
३०४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


रा.मा.११७ ते लोणंद मार्कट कमिटी । ग्रामीण (०/०० ते २/५०० | 2.400 प्रमुख 
कापडगाव चव्हाणवाडी आरडगाव मार्ग । २.५० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
हिंगणगाव आदर्की ते रा.मा.१४९ रस्ता ७२ मार्ग-१११ 


ग्रामीण (०/०० ते ३/००) । ३.०० 
मार्ग ।३.०० कि.मी. कि.मी. 
283 

इजिमा (8/400 ते 92/00) | (ओव्ह'लप 
मार्ग =| 2.400 कि.मी. | ah) 

Go 
प्रजिमा ४ (4/900 ते 8/400) | (ओव्हलळप 
ला  ।४.४०० कि.मी. | लांबी) 
जोडणारा 
ग्रामीण (०/०० ते ६/००) | ६.०० 
मार्ग ।६.००कि.मी. कि.मी. 
३०७ 


एकूण ११३.७० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११३.७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ( २७६१.२१० + 993.90) 
म्हणजेच २८७४.९१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४३.९० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१७८९.११ -४३.९०० ) म्हणजेच १७४५.२१० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६९.८० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६९८५.०३० -६९.८०) म्हणजेच 
६९१५.२३० कि. मी. इतकी होईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१७४२०७१६१८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
> fa S h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
क g £8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Vinayakrao Patil =" 
Date: 2019.02.22 17:43:57 +05'30' 
(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


